राज्य शासनाच्या जैव इंधन सल्लागार 
समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ :- शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३१५/ऊर्जा-७, 


दिनांक ८.१०.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या जून, २०१८ मध्ये जाहीर राष्ट्रीय जैव इंधन धोरणाशी 
सुसंगत राज्य शासनाचे जैव इंधन धोरण तयार करण्याकरिता राज्य शासनाच्या जैव इंधन सल्लागार 
समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या रचनेमध्ये या क्षेत्रातील दोन अशासकीय तज्ञ 
व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने अशासकीय तज्ञ व्यक्‍तीची नेमणूक करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या राज्य शासनाच्या जैव इंधन सल्लागार समितीमध्ये 
अझ्ञासकीय सदस्य म्हणून श्रीमती शोभाताई माधवराव फडणवीस यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०३०११११००७६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


b2ca7858ab2922f2f069c1dcfOcs9dbd 
७३624९८, 


Digi 
e DN: 

Kavita Ketan 
2.5. 
6f0- b342b3ce 7 
serialNumber=a738d471 1deb1f586dd1811780ba863 

(0 n e 704a1ea496ff9ec7d 1b6a62b204ab4751, cn=Kavita 

Ketan Tonde 
Date: 2018.10.30 11:24:40 +05'30° 


(कविता तोंडे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, 

महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), म्हाडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुसरा 
मजला, त्रिदल नगर जवळ, येरवडा, पुणे, 

७) ऊर्जा उपविभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


